राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता 
पीआयपी अंतर्गत डायलिसिस सेंटर सुरु 
करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 
डायलिसिस मशीन व आर.ओ.प्लॉन्ट व इतर 
उपकरणे खरेदी निविदा प्रक्रियेद्वारे 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.२०/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २८ जानेवारी, २०२१. 


वाचा :- 
(१) सहसंचालक (तांत्रिक), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्र. राआसो/आयपीएचएस/ 
११०२१-२४/२०२०, दिनांक ११.०६.२०२०. 
(२) सहसंचालक (रुग्णालये), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. राआसो/आयपीएचएस/८९१२५- 
१२६/२०२०, दिनांक ०४.०१.२०२१. 
(३) आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक २८.०५.२०२० रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना:- 

डायलिसिस सेंटर सुरु करण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या डायलिसिस AMA, आर.ओ.प्लान्ट व 
इतर उपकरणे खरेदी करण्याच्या निविदा प्रक्रियेस प्रशासकीय मान्यता मिळण्याचा प्रस्ताव आरोग्य सेवा 
आयुक्तालयाने सादर केला आहे. त्या अंतर्गत धुळे जिल्ह्यातील जिल्हा रुग्णालय, धुळे व उपजिल्हा 
रुग्णालय, शिरपूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उपजिल्हा रुग्णालय, तुळजापूर व उपजिल्हा रुग्णालय, 
उमरगा येथे प्रत्येक ४ डायलेसिस मशीन याप्रमाणे एकूण १६ डायलेसिस मशीन, आर.ओ.प्लान्ट व इतर 
उपकरणे खरेदी करण्याकरीता रुपये 930.90 लक्ष इतक्या रकमेची खरेदी निविदा प्रक्रियेद्वारे 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता कार्यक्रम अंमलबजावणी 
आराखडा (पीआयपी), FMR Code ६.१.१.२४.१ अंतर्गत मंजूर असलेल्या रु.१३८.०० लक्ष एवढया 
निधीमधून धुळे जिल्ह्यातील जिल्हा रुग्णालय, धुळे व उपजिल्हा रुग्णालय, शिरपूर व उस्मानाबाद 
जिल्ह्यातील उपजिल्हा रुग्णालय, तुळजापूर व उपजिल्हा रुग्णालय, उमरगा येथे प्रत्येक ४ डायलेसिस 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.२०/आरोग्य-७ 


मज्ञीन याप्रमाणे एकूण १६ डायलेसिस मशीन, आर.ओ.प्लीन्ट व इतर उपकरणे निविदा प्रक्रियेद्वारे 


खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


विवरणपत्र 
अ- अनुदानाचा तपशिल 
FMR Particulars GOI Remarks re e 
As per the details, State has proposed 
for 8 new dialysis centres at DH & Sub-district 
hospital level; 
The amount suggested for approval is for 
below centres- 
I. D.H. Dhule and 100 bedded hospital at 
Shirpur-As there is no dialysis centre Ill 
district 
2. SDH Tuljapur & Umrega in district of 
Medical Osmanabad, as DH Osmanabadad centre has a 
devices utilisation rate of 4 session per day per 
6.1.1.24.1 १०-०९ Haernodialysis machine 138.00 
National 3. State may stafi the centre approved in 
Dialysis Aurangabad first, and then may analyse the 
Programme | case load and average waiting time etc. 
4. State may be advised to saturate the centres 
in Beed and Wardha first at a minimum 
average rate of 3 dialysis session per machine. 
The amount approved is only for 4 new 
centres at rate proposed by State i.e. (34.5*4: 
Total Rs. 138.00 Lakhs) for procurement of 
Haernodialysis machine, RO Plant and other 
essential equipment as per NHM National 
Dialysis program guidelines. 
ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल 
Sr.No. Name of Equipment Approximate Cost Quantity Approximate 
per Unit (Rs.) Total (Rs.) 
1 Dialysis Machine 554400/- 16 8870400/- 
2 RO Plant (500 Liter) 300000/- 4 1200000/- 
Total... 10070400/- 
Other Equipment & Logistics 
1 Dialyzer Processing Unit 400000/- 4 1600000/- 
2 Fowler Bed 45000/- 16 720000/- 
3 A.C. (2 ypmr) 50000/- | 8 400000/- 
4 Exeutive chairs 5500/- 12 66000/- 
5 Attendent Stool 1000/- 16 16000/- 
| 6 | Medicene Rack 25000/- 4 100000/- 
7 Table 10000/- | 8 80000/- 
| 8 | Weighing Machine 2000/- 4 8000/- 
| 9 | BP Appratus 2500/- 4 10000/- 
Total. 30,00,000/- 
Grand Total.. 13070400/- 


पृष्ठ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.२०/आरोग्य-७ 


०२. 


सदरची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


(१) सदर औषधी व साहित्य सामुग्रीची आवऱ्यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात 


यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


) सदरहू औषधी व साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 


करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) 
संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. 
तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला 
फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी 
मध्ये मंजूर असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी 
संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात 
यावी. 


(३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/ उद्योग-४, 


दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार 
विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


(४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती 


दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


(4) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 


random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 


distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर 
पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


(७) या बाबींवर होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता 


कार्यक्रम अंमलबजावणी आराखडा (पीआयपी) अंतर्गत FMR Code ६.१.१.२४.१ या घटकांतर्गत 
उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित 
कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


) तसेच, या बाबींच्या खरेदी fe each (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.२०/आरोग्य-७ 


(९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

(१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 

(११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा sneer निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


०३. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई, 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 


०४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२२१२२२३६२५१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


eye Digitally signed by Milind Raghunath 
Milind ci 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 


Ra g h U al at h “aera aa 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde24 
450c11d5ce0d99ed18a61fb5b1685722 


Kulkarni क्या 
(मिलिंद कुळकर्णी) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
मरत:- 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
पृष्ठ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.२०/आरोग्य-७ 


A 


अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

संचालक १ व २, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई 

सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 

सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

सर्व जिल्हा area चिकित्सक (FWB मार्फत) 

१०) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

११) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


Ce NU 


ल 


4 


£93) 


S 


८ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


